भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या प्रपत्र 
पदोन्नतीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन Beal क्रमांकः एएफओ-२ ०२२/प्र.क्र.०४/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १० मार्च, २०२२ 


संदर्भ:- शासन आदेशा, समक्रमांक, दिनांक १० मार्च, २०२२. 
शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्यात आली आहे. आता खालील नमूद केलेल्या भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यास त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून निकट निम्नता नियमानूसार (Next below rule) प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक श्रेणीमध्ये (पे मेट्रीक्स मधील स्तर १६) प्रपत्र पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम प्रपत्र पदोन्नतीचा । प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
दिनांक श्रेणीमध्ये पदोन्नती 
दिलेल्या कनिष्ठ 
अधिकाऱ्याचे नाव 


शि श्री. के. पी. सिंग (१९८८), BT] १०.०३.२०२२ श्री. विकास गुप्ता (१९८८) 
महासंचालक (वने) व विभागीय 
अधिकारी, केंद्रीय पर्यावरण, वने व 
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बेंगळुरु 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१०१५५४२१०६१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJEEV ANANT करा 
RA N E : ०0 
( संजीव राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 


शासन आदेश क्रमांकः एएफओ-२०१८/प्र.क्र.०४/फ-७ 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. श्री. के. पी. सिंग, भावसे, उप महासंचालक (वने) व विभागीय अधिकारी, 
केंद्रीय पर्यावरण, वने व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बेंगळुरु. 

९. कार्यासन भावसे (लेखा) 

१०.निवड नस्ती. 


९ CG OM SL C ww 


२ पैकी २ 


